सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत)(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-६, 

“७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१४१/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-६ “७६१०- 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे” या Sasa एकूण अनुदानापैकी अनिवार्य रु.२,६५,५७,०००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी पासष्ठ लाख सत्तावन्न हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित 
केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६१२१३०७२३११०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


SEEMA.BABAN! Jucy soniye 8 


JADHAV लारी 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

८. मा.प्रधान सचिव (TAIN) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


A Oo 


ee a 
शासन क्रमाक आसुअ, -२२१९/(प्र.क्र.९४१/२०९९)/९७स दि.९३.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (CAAA) रकमा दर्शेबिणारे विवरणप 
पागणी क्रमांक- व्ही- ६,७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) य॒ 


a क. > नत सवा | Sentara / उपलेखाशिष सन २०१९-२० चे अथस (बचत) ल कल्क 0 
अंदाज किंवा विनियोजन | करावयाची रक्‍कम 


A 
सहकार आयुक्‍त कर्डे 3 
शर्तीनुसार प्रस्ताब प्राप्त न झाल्याने तसेच कोबीड-१९ 
घरबांधणी अग्नीमे २०१(००)०१) (७६१० १२२५) मुळ तरतूद WERE २२५१२ १२५६६६ 
शर्तीनुसार प्रस्ताब प्राप्त न झाल्याने तसेच कोबीड-१९ 
च्या प्रादुर्भाबामुळे ब तांत्रिक कारणास्तव प्रस्तावित देयके 
'मोटर बाहन खरेदी अग्निंमे र०२(००)(०१) (७६१० १२३४) मुळ तरतूद ५९३० -३१९६४ २७६६ पारित न झाल्याने तरतूद अखर्चित. 
सहकार विभाग मंत्रालय खुद्द येथील कर्मचा-यांनकडून 
मोटार वाहन अग्रीमाचे प्रस्ताब प्राप्त नसल्याने तरतूद 
अखचित. 


च्या प्रादुर्भावामुळे ब तांत्रिक कारणास्तव प्रस्तावित देयके 
ie इतर वाहन खरेदी अग्रिमे २०२(००)(०१) (७६१९० १२४३) मुळ तरतूद | # | a | लाक्षणिक तरतृद असल्याने तरतूद अखचित. 


पारित न झाल्याने तरतूद अखरचिंत. 

शत्तीनुसार प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने तसेच कोवीड-१९ 

च्या प्रादुर्भाबामुळे व तांत्रिक कारणास्तव प्रस्तान्रित देयके 
संगणक खरेदीसाठी अग्निमे २०३(००)(०१) (७६१० १४३३) मुळ तरतूद sage tee पारित न झाल्याने तरतूद अखचित. 

[सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग बिभाग मंत्रालय खुद्द तसेच 

सहकार आयुक्त पुणे येथील कर्मचा-यांची मागणी 


सहकार विभाग मंत्रालय खुद्द येथील कर्मचा-यांनकडून 
'घरनांधणी अग्रीमाचे प्रस्ताव प्राप्त नसल्याने तरतुद 
ल ल 
मागणी 1. inal 
शि क्रमांक व्ही-६ a 


ee 


